शासन आदेश क्रमांकः एएससी-१५२२/प्र.क्र.५१/१४-अ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: १२ ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ - १) सा.प्र.वि.पत्र क्र.संकीर्ण-१००४/प्र.क्र.४८/०४/१४-अ, दिनांक ७.६.२००४. 
२ सा.प्र.वि.पत्र क्र.संकीर्ण-१००७/प्र.क्र.११८/०७/१४-अ, दिनांक १३.९.२००७. 


-आदेठा- 


३) सा.प्र.वि. आदेश क्र.सीसीए-१७११/प्र.क्र.९३/२०११/१४-अ, दि.८.१२.२०११. 


मंत्रालयीन विभागातील खालील लिपिक-टंकलेखक (गट (क) अराजपत्रित- वेतनश्रेणी एस-६ 
रु.१९९००-६३२००) यांना सन २०२१-२०२२ या तदर्थ निवडसूची वर्षासाठी सहायक कक्ष अधिकारी 


(गट(ब) अराजपत्रित- वेतनश्रेणी एस-१४ रु.३८६००-१२२८००) पदावर या आदेशाद्वारे विहित अटीच्या 


अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच सदर लिपिक-टंकलेखक 


यांची सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
त्यांच्या नावासमोर स्तंभ-७ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे. 


अ. । श्री/ नांव नियुक्ती | कर्मचाऱ्या सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्या 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग | चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
pa] २ ३ 1 ४ | ५ ६ | lw 
(4 श्री प्र.प्रआहेर अजा अजा नियोजन विभाग सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग 
2 | ait स.वि.जोशी |।खुला | gor अल्पसंख्याक विकास | अल्पसंख्याक विकास 
विभाग विभाग 
३ श्रीमती सु.वि.पाटील ।खुला खुला इतर मागास बहुजन | इतर मागास बहुजन 
कल्याण विभाग कल्याण विभाग 
४ श्रीमती (सु.सु.केरकर [goat | gor विधि व न्याय विभाग | विधि व न्याय विभाग 
५ श्री रा.र.सोनावणे |अजा | STMT कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध गृह विभाग 
व्यवसाय विकास व 
मत्स्य व्यवसाय विभाग 
६ श्री अ.बा.यादव |g ।खुला सामान्य प्रशासन विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
७ | sft अ.पा.मायावव खुला खुला जलसंपदा विभाग शालेय शिक्षण विभाग 
८ श्री सं.वा.सोनावणे jst ।|अजा सामान्य प्रशासन विभाग | उद्यो, ऊर्जा व 
कामगार विभाग 
९ श्री ना.आ.जाधव ।खुला  ।खुला महसूल व वन विभाग । गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांकःएएससी-१५२२/प्र.क्र.५१/१४-अ, दिनांक 92 ऑगस्ट, 2022 


अ.  श्री/ नांव नियुक्ती | कर्मचाऱ्या सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरच्य 
क्र. | श्रीमती प्रवर्ग | चा प्रवर्ग पदस्थापनेचा विभाग 
1१ २ ३ शिश षु & a. ee 
शि श्रीमती ।वि.वि.पार्ट खुला खुला अल्पसंख्याक विकास | सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
” श्रीमती ।प्र.प्रफाटक |gor | gor सहकार, पणन व । जलसंपदा विभाग 
वस्त्रोद्योग विभाग 
१२ श्री सं.ना.सावंत खुला खुला सार्वजनिक बांधकाम | नियोजन विभाग 
विभाग 
१३ श्री वै.सी.सावंत ।खुला ।खुला गृहनिर्माण विभाग कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध 
व्यवसाय विकास व 
मत्स्य व्यवसाय विभाग 
१४ श्री ध.बा.काळबांडे [अजा | sor पर्यावरण व वातावरणीय | पर्यावरण व वातावरणीय 
बदल विभाग बदल विभाग 
१५ श्री यो.ज.पिलावन | stoi अजा ग्राम विकास विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व 
(दिव्यांग प्रवर्ग - ग्राहक संरक्षण विभाग 
कर्णबधीरता) 
२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 


निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ 


दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६-ब 
यांच्या शासन निर्णय दि.७.५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे 
दि.२५.५.२००४ च्या स्थितीनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च 


न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत आहेत. 
सदर लिपिक-टंकलेखक यांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील 
अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे-. 
सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव देण्यात 
आली आहे. 


३. 


(आ) 


लिपिक-टंकळेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नती त्यांचेविरुध्द 


कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित नाही या धारणेच्या अधिन राहून करण्यात येत 


आहे. संबंधित विभागांनी याची खातरजमा करावी. 


सदर तदर्थ पदोन्नती अकरा महिन्यांच्या कालावधीसाठी असेल तथापि, त्यानंतर सदरहू तदर्थ 
पदोन्नतीस मुदतवाढ देण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र.संकीर्ण- 
१००७/प्र.क्र.११८/०७/१४-अ, दिनांक १३.९.२००७ व शासन निर्णय दिनांक ०१-०८-२०१९ 
मधील तरतुदीनुसार संबंधित विभागामार्फत करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकःएएससी-१५२२/प्र.क्र.५१/१४-अ, दिनांक 92 ऑगस्ट, 2022 


(ड) या निव्वळ तात्पुरत्या तदर्थ पदोन्नतीमुळे संबंधित लिपिक-टंकलेखक यांना नियमित पदोन्नतीचे, 
ज्येष्ठतेचे किंवा आणखी कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

(इ) सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधितांचा कायमस्वरुपी 
धारणाधिकार राहणार नाही. 

(ई$$& सदर पदोन्नत्या तदर्थ असून या पदोन्नत्या केवळ पदोन्नत कोट्यात उपलब्ध होणाऱ्या पदांनुसार 
नियमित करण्यात येतील. 

(उ) सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 

क्र.२८३०६/२०१७ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


४. संबंधित लिपिक-टंकलेखक यांनी सहायक कक्ष अधिकारी पदाची तदर्थ पदोन्नती न 
स्वीकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय,क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, 
दिनांक १२.०९.२०१६ अन्वये त्यांचे नाव सन २०२१-२०२२ च्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल व 
पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱया वर्षाच्या निवडसूचीत 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात येईल. 


५. सदर शासन आदेशातील अनुक्रमांक १५ येथील लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी 
पदावरील तात्पुरती पदोन्नती दिव्यांग प्रवर्गातून करण्यात येत आहे. 


६. महाराष्ट्र राज्याचे प्रशिक्षण धोरणातील तरतुदीनुसार पदोन्नतीनंतरचे प्रशिक्षण घेणे संबंधितांवर 
बंधनकारक राहील. 


७. सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील तदर्थ पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यापुर्वी संबंधित 
मंत्रालयीन विभागाने लिपिक-टंकळेखकांचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतची खातरजमा 
करण्यात यावी. 


८. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. पदोन्नत झालेल्या लिपिक-टंकलेखकांना संबंधित विभागाने 
तात्काळ कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. तसेच पदोन्नत लिपिक-टंकलेखकांनी पदस्थापना 
केलेल्या विभागात तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्यासंबंधीच्या विनंतीची दखल 
घेण्यात येणार नाही. 


र्‌, सदर आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul वेबसाईटवर बसाई टवर उपलब्ध अयून 
त्याचा संगणक सांकेतांक HATH २०२२०८१२१८१७११५६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा भार व नावांने गता 
GURAV : ee 

(ग.भि.गुरव) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकःएएससी-१५२२/प्र.क्र.५१/१४-अ, दिनांक 92 ऑगस्ट, 2022 


oc “७० AD -9 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

सह सचिव / उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित 

कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४,१४-अ, १४-ब. मंत्रालयीन 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3) विभागांमार्फत) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


